सन २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या 
साखर कारखान्यांस ऊस पुरविण्याऱ्या 
शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्‍कम अदा 
करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज 
अनुदान देण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२४. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक ससाका २०१५/प्र.क्र.२२६/३-स 
दि. ३०.०७.२०१५. 
२. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्रमांक ससाका २०१५/प्र.क्र.२२६अ/३-स 
दि. ०५.०९.२०१५. 
३. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक शिकाना/ससाका २०१५/प्र.क्र.३८५/३-स 
दि. ०९.१२.२०१५. 
४.साखर आयुक्त, पूणे यांचे पत्र क्र.साआ/अर्थ/कक्ष-६/सॉफ्ट लोन/एकत्रीतमागणीप्र./४३०/२०२३ , 
दि.३०.०३.२०२३. 
५. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/ (भाग-२)३स, 
दि. ३१.०३.२०२३. 
६.साखर आयुक्त, पूणे यांचे पत्र क्र.साआ/अर्थ/कक्ष-६/सॉफ्ट लोन प्रस्ताव/२८६/२०२४, 
दि.२८.०२.२०२४. 
प्रस्तावना: 
सन २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊसासाठी एफआरपीची 
रक्कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून, केंद्र शासनाने दि. २३ जून, २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सॉफ्ट लोन 
योजना जाहीर केली. सदर योजनेस अनुलक्षून गाळप हंगाम २०१४-१५ मधील एफ. आर. पी. प्रमाणे एकूण देय ऊस 
किंमतीच्या yo टक्के रक्‍कम दि. ३० जून, २०१५ अखेर ज्या कारखान्यांनी अदा केलेली आहे व ज्या कारखान्यांनी 
हंगाम २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतले आहे, अशा राज्यातील १४८ पात्र सहकारी व खाजगी साखर 
कारखान्यांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेली योजना लागू करण्याबाबत तसेच प्रथम वर्षाच्या कर्जावरील सरळ 
व्याजाच्या १०% किंवा बँकांकडून आकारण्यात येणारे व्याजदर यामधील जो दर कमी असेल, त्यानुसार प्रथम वर्षाचे 
व्याज अनुदान केंद्र शासनाने दिल्यावर उर्वरीत कर्जावरील रेड्युसिंग बॅलन्सनुसार पुढील ४ वर्षाचे व्याज अनुदान 
राज्य शासन देईल असा निर्णय संदर्भ क्र. १ दि.३०.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. 
तद्नंतर फक्त सन २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या २२ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांसाठी 
राज्य शासनामार्फत व्याज अनुदानाबाबत संदर्भ क्र. २ येथील दि.०५.०९.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय 
घेण्यात आला. सदर दोन्ही योजनांत न बसणाऱ्या ६ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन-व्याज 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


अनुदान योजना संदर्भ क्र. 3 येथील दि.०९.१२.२०१५ शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली. त्यानुसार राज्य 
शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून पात्र असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना वेळोवेळी अनुदान वितरित 
करण्यात आले आहे. 


साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षात सदर योजनेंतर्गत विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ येथील दि. ३१.०३.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये ७१ साखर कारखान्यांना रु.५१४४.७५ लाख (रुपये एकावन्न कोटी चौवेचाळीस लक्ष पंच्याहत्तर फक्त) 
इतकी रक्कम दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदानासाठी प्रदान करण्यास मान्यता दिलेली आहे. आता, साखर 
आयुक्त यांनी संदर्भ क्र. ६ येथील दि.२८.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केलेल्या ८४ साखर कारखान्यांना 
व्याज अनुदानाची सन २०१७-१८, सन २०१८-१९, सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या चार वर्षाची रक्‍कम अदा 
करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पित तरतूद रु.३८५१.७६ लाख (रुपये 
अडतीस कोटी एकावन्न लाख शहाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी दिर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदान म्हणून 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सॉफ्ट लोन २०१५ योजनेंतर्गत वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ करिता सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या कारखान्यांना त्यांच्या नावासमोर रकाना क्र. ७ मध्ये दर्शविल्यानुसार 
एकूण रु.३८५१.७६ लाख (रुपये अडतीस कोटी एकावन्न लक्ष शहाहत्तर हजार फक्त) व्याज अनुदानाचा निधी 
उपलब्ध करुन देण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्‍कम "मागणी क्रमांक-व्ही-२, २४२५ सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य, (03) सहकारी 
साखर कारखाने, (०३) (०२) सहकारी साखर कारखान्यांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४२५ ०९८९), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर खर्च सन २०२३-२४ करीता मंजूर झालेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. साखर आयुक्त, पूणे यांच्या प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार ३१ कारखान्यांकडे शासकीय Ceara थकबाकी 
असून या थकीत रक्कमांची वसूली सदर मंजूर होणाऱ्या सॉफ्ट लोन अनुदानातून करण्यात यावी. यासाठी सदर 
रक्कमा सॉफ्ट लोन लेखाशिर्ष २४२५ ०९८९ मधून काढून खालील लेखाशिर्षात जमा/समायोजित करण्यात 
याव्यात. 

अ. शासकीय कर्ज- लेखाशिर्ष ६४२५ सहकारासाठी कर्जे (वसूली) १०८- इतर सहकारी संस्थांना कर्जे 

- सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जे (००) (०६) (६४२५ ५१९१). 

ब. हमी शुल्क- लेखाशिर्ष - ८२३५ - सर्वसाधारण व इतर राखीव निधी ००, ११७, हमी विमोचन निधी 

(००) (09) हमी विमोचन निधी (८२३५ ५०४५). 

क. व्याज - लेखाशिर्ष ००४९ - व्याजाच्या जमा रकमा १९५ सहकारी संस्थांकडून व्याज, सहकारी 

साखर कारखाने (०१) (०९) (००४९ 9209). 

उपरोक्त लेखाशिर्षास नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक. २६/का-१४३१ दि.१६.०३.२०२३ व 
वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक.२२८/व्यय-२, दि.३०.०३.२०२३ अन्वये सहमती दर्शविलेली आहे. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांना "आहरण व 
संवितरण अधिकारी" व संचालक (अर्थ, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे यांना "नियंत्रण अधिकारी" म्हणून 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


प्राधिकृत करण्यात येत आहे त्यानुसार लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांनी 
त्या-त्या साखर कारखान्यांच्या बँकेला व्याज अनुदानाबाबत, निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शातींच्या 
अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 
षु. “आहरण व संवितरण अधिकारी" व “नियंत्रण अधिकारी" यांनी सदर तरतुद वितरीत करताना महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णय क्र. विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनयिग भाग-२ दिनांक १७.०४.२०१५ व वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक: 
अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०४.०३.२०२४ मधील अटी व शर्तीचे तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 
६. सदरहू शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७५/का.१४३१, दि.०६.०३.२०२४ व वित्त 
विभाग अनौप संदर्भ क्र.२७९/२०२४/व्यय-२ दि.२१.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून व त्या 
विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३०१८३६५९१३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANKUSH PANDURANG 
SHINGADE 


(अंकुश पां.शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (३ प्रती) 
२. प्रधान महालेखापरिक्षक, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. महालेखापाल -१, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा) मुंबई. 
६. महालेखापाल -२, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) नागपूर. 
७. संचालक (अर्थ, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९. लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे (३ प्रती) 
१०. सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 
११. सर्व लेखापरीक्षक (साखर) 
१२. वित्त विभाग (व्यय-२), कराधान-३ व अर्थसंकल्प-१२, (अर्थोपाय शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. नियोजन विभाग कार्यासन १४३१, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यासन क्रमांक १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. कक्ष अधिकारी, १६-स तथा वेब को-ऑर्डिनेटर, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती (३-स). 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स, दि.३०.०३.२०२४. 


रु.लाखात 


सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देय व्याज अनुदान मागणी, वितरीत व देय रक्‍कम तपश्ील 


परिशिष्ट- अ 


जिल्हा 


कारखान्याचे नांव 


या 
योजनेअंतर्गत 
एकत्रीत 
मागणी रक्‍कम 
रु. 


39.03.2023 
अखेर 
ससाकांना 
वितरीत 
रक्‍कम 


सॉप्ट लोन 
योजने 
अंतगत 
देय 
रक्‍कम 


सन २३-२४ मधील 
सुधारीत तरतुदीनुसार 
वितरीत करावयाची 
रक्‍कम 


३ 


8 


4 


& 


अहमदनगर 


सहकारमहर्षी भाऊसाहेब 
थोरात सहकारी साखर 


कारखाना लि .अमृतनगर, ता. 


संगमनेर, जि. अहमदनगर 


४५४.९० 


३५३.०७ 


909.23 


७३.९२ 


अहमदनगर 


कर्मवीर शांकरराव काळे 
सहकारी साखर कारखाना 
लि.मु. गौतमनगर, पो. 
कोळपेवाडी, ता. कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर 


२५४.५७ 


२०८.२४ 


४६.३३ 


33.83 


अहमदनगर 


सहकार महषी शांकरराव 
कोल्हे सहकारी साखर 
कारखाना लि.सहजानंद 
नगर, पो. शिंगणापूर, ता. 
कोपरगाव, जि. अहमदनगर ( 
शा. नि. दि. २१.४.२०१६ 
कच्ची साखरोकर्ज रक्‍कम 
रु.१०५३.०० लाख ५ वर्षे 


१९५.१८ 


१५६.८७४ 


36.38 


२७.८२ 


अहमदनगर 


सहकार महषी शांकरराव 
कोल्हे सहकारी साखर 
कारखाना लि.सहजानंद 
नगर, पो. शिंगणापूर, ता. 
कोपरगाव, जि. अहमदनगर ( 
शा. नि. ३०.७.२०१५ व्हाईट 
शुगर) रक्‍कम रु.८०५.००४ 
वर्षे 


१६१.०४ 


११६.२४ 


४४.८० 


32.42 


अहमदनगर 


अशोक सहकारी साखर 
कारखाना लि., 
अशोकनगर, ता. श्रीरामपूर, 
जि. अहमदनगर 


२९०.५४ 


२२५.२७ 


६५.२७ 


४७.३८ 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


अहमदनगर 


प डॉ विठ्ठलराव विखे पाटील 
सहकारी साखर कारखाना 
लि., प्रवरानगर, ता. राहाता, 
जि. अहमदनगर 


२७६.०० 


२१४.०९ 


६१.९१ 


४४.९४ 


अहमदनगर 


प डॉ विठ्ठलराव विखे पाटील 
सहकारी साखर कारखाना 
लि.,प्रवरानगर, ता. राहाता, 
जि. अहमदनगर 


१९७.९८ 


१५८.५५ 


३९.४२ 


२८.६२ 


अहमदनगर 


प डॉ विखे पाटील सहकारी 
साखर कारखाना लि., 
गणेश युनिट, ता. राहाता, 
जि. अहमदनगर ( शासन 
निर्णय दि.५.९.२०१५- ५ 
वर्षे) 


284.32 


298.48 


३०.७८ 


२२.२४ 


अहमदनगर 


ज्ञानेश्वर सहकारी साखर 
कारखाना लि. 
भेंडे, ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर 


३३८.८८ 


२६२.८९ 


७५.९९ 


५५.१६ 


१० 


अहमदनगर 


मुळा सहकारी साखर 
कारखाना लि. 
सोनई, ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर 


३७४.८२३ 


२७०.५६ 


१०४.२७ 


७५.६९ 


११ 


अहमदनगर 


स.म. शिवाजीराव नागवडे 
ससाका लि., श्रीगोंदा 
फॅक्टरी, ता. श्रीगोंदा, जि. 
अहमदनगर 


२२७.५० 


१७६.४७ 


५१.०३ 


३७.०४ 


१२ 


नाशिक 


कादवा सहकारी साखर 
कारखाना लि. 
मातेरेवाडी, ता. दिंडोरी, जि. 
नाशिक 


१३४.८० 


१०४.५७ 


३०.२३ 


२१.९४ 


१३ 


अहमदनगर 


वृध्देश्वर सहकारी साखर 
कारखाना लि. 
आदिनाथनगर, ता.पाथर्डी, 
जि. अहमदनगर(पांढरी 
साखर) रु.२९२.८४ 


५८.५७ 


04.83 


93.98 


९.५४ 


१8 


अहमदनगर 


gee ay सहकारी साखर 
कारखाना लि. 
आदिनाथनगर, ता.पाथर्डी, 
जि. अहमदनगर( कच्ची 
साखर) 


903.39 


७६.३६ 


२६.९५ 


१९.५६ 


१५ 


अहमदनगर 


कुकडी सहकारी साखर 
कारखाना लि.,पिंपळगाव, 
ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 


२३५.१२ 


१८२.३८ 


पु२.७४ 


३८.२९ 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


१६ 


अहमदनगर 


अगस्ती सहकारी साखर 
कारखाना लि.अगस्तीनगर, 
ता. अकोले, जि. अहमदनगर 


९३.०० 


92.98 


२०.८६ 


94.98 


१७ 


जालना 


अंकुठराव टोपे समर्थ 

सहकारी साखर कारखाना 

लि. युनिट-१ अंकुठानगर, 
ता. अंबड, जि. जालना 


२५२.९० 


१९६.१७ 


५६.७३ 


४१.१८ 


नश 


जळगाव 


मधुकर ससाका लि., 
जिवरामनगर, न्हावीमार्ग, ता. 
यावल, जि.जळगांव 


१२८.४५ 


८२.०२ 


४६.४२ 


३३.७० 


१९ 


जालना 


अंकुठराव टोपे समर्थ 
सहकारी साखर कारखाना 
लि. युनिट-२ सागर, 
तिर्थपुरी, ता. घनसांवगी, जि. 
जालना (शा. नि. ५.९.२०१५ 
५ वर्षे) 


२३५.०२ 


१९९.८७ 


३५.१५ 


२५.५२ 


२० जालना 


रामेश्वर सहकारी साखर 
कारखाना जालना 


२६.८८ 


२३.५८ 


३.३० 


२.४० 


२१ | नंदुरबार 


आदिवासी सहकारी साखर 
कारखाना लि., नवापूर, 
डोकारे, ता. नवापूर, जि. 
नंदूरबार 


४५.२१ 


२८.०७ 


१७.१४ 


१२.४४ 


२२ बीड 


लोकनेते सुंदरराव सोळंके 
सहकारी साखर कारखाना 
लि. सुंदरनगर, ता. धारूर, 
जि. बीड (शा. नि. दि. 


वर्ष 


२१.४.२०१६ कच्ची साखर) ५ 


) 


398.80 


२३८.२५ 


८१.१५ 


५८.९१ 


२३ बीड 


छत्रपती सहकारी साखर 
कारखाना लि., 
सोनाजीनगर, 


शा. नि. दि.५.९.२०१५ 
वर्षे ) 


ता.माजलगाव, जि. बीड ( 


५ 


७७.८८ 


५८.३२ 


१९.५६ 


१४.२० 


दुधगंगा वेदगंगा सहकारी 


९२.७९ 


२४ | कोल्हापूर 


साखर कारखाना लि., बिद्री 
(मौनिनगर), ता. कागल, जि. 
कोल्हापूर 


४१३.६२ 


३२०.८२ 


६७.३६ 


२५ | कोल्हापूर 


शरद सहकारी साखर 
कारखाना लि., शामराव 
पाटील नगर, नरंदे, ता. 


हातकणंगले, जि.कोल्हापूर 


४०८.२१ 


२९७४.६७ 


११३.५७ 


८२.४४ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


२६ 


कोल्हापूर 


जवाहर शेतकरी सहकारी 
साखर कारखाना लि.हुपरी- 
यलगुड, ता. हातकणंगले, 
जि. कोल्हापूर(बँक ऑफ 
इंडिया) 


७२४.०३ 


५८१.२३ 


१४२.८० 


१०३.६६ 


२७ 


कोल्हापूर 


जवाहर शेतकरी सहकारी 
साखर कारखाना लि.हुपरी- 
यलगुड, ता. हातकणंगले, 
जि. कोल्हापूर (युनियन बँक 
ऑफ इंडिया) 


१८६.२६ 


१२३३ .७० 


५२.५६ 


३८:१५ 


२८ 


कोल्हापूर 


श्री. छत्रपती शाहू सहकारी 
साखर कारखाना लि. 
कागल, ता. कागल, जि. 
कोल्हापूर 


400.43 


3226.24 


११२.२८ 


८१.५१ 


२९ 


कोल्हापूर 


पद्मश्री डॉ डी वाय पाटील 
सहकारी साखर कारखाना 
लि. ज्ञानश्ांतीनगर, ता. 
गगनबावडा, जि. कोल्हापूर 


२२३४.८९ 


१८६.०१ 


४८.८८ 


२५.४८ 


30 


कोल्हापूर 


श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा 
ससाका लि., वारणानगर, 
ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापूर ( 
पांढरी साखर ) बँक ऑफ 
इंडिया 


४३६.२३ 


३४३.९२ 


९२.३१ 


६७.०१ 


39 


कोल्हापूर 


श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा 
ससाका लि., वारणानगर, 
ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापूर ( 
पांढरी साखर) बँक ऑफ 
बडोदा . 


३७३.६२ 


२२८.५३ 


१४५.०९ 


9404.32 


३२ 


कोल्हापूर 


श्री छत्रपती राजाराम ससाका 
लि., कसबा बावडा, ता. 
करवीर, जि. कोल्हापूर 


२४०.८१ 


१८६.७९ 


५४.०२ 


२९.२१ 


33 


कोल्हापूर 


श्री भोगावती ससाका लि., 
परिते, ता. करवीर, 
जि.कोल्हापूर 


३७२.११ 


३०४.८५ 


६७.२६ 


४८.८२ 


२४ 


कोल्हापूर 


श्री दत्तठोतकरी ससाका 
लि.,शिरोळ,ता. शिरोळ, 
जि.कोल्हापूर 


७०७.७१ 


५५६.९३ 


१५०.७८ 


१०९.४५ 


२३५ 


कोल्हापूर 


कुंभी कासारी ससाका लि., 
कुडित्रे, ता. करवीर, 
जि.कोल्हपूर 


३६७.९८ 


२८५.४२ 


८२.५५ 


५९.९२ 


३६ 


कोल्हापूर 


सदाशिवराव मंडलिक 
कागल तालुका ससाका, 
लि., सदाशिवनगर, 


382.08 


२६५.३२ 


७६.७२ 


44.88 


पृष्ठ 92 पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


हमिदवाडा, ता. कागल, जि. 
कोल्हापूर 


३७ 


कोल्हापूर 


आजरा शेतकरी ससाक लि. 
गवसे ता. आजरा जि. 
कोल्हापूर (पांढरी साखर) 


९७.७० 


७१.६८ 


२६.०२ 


१८८८९ 


२३८ 


कोल्हापूर 


आजरा शेतकरी ससाक लि. 
गवसे ता. आजरा जि. 
कोल्हापूर (कच्ची साखर) 
शा. नि. दि.२१.४.२०१६ ५ 
वर्षे 


३२.६९ 


१८.१७ 


१४.५२ 


१०.५७ 


३९ 


सांगली 


पझ्मसश्री क्रांतीवीर डॉ. 
नागनाथअण्णा नायकवडी 
हुतात्मा किसन अहिर 
सहकारी साखर कारखाना 
लि. नागनाथअण्णानगर, 
वाळवे, ता.वाळवा, जि. 
सांगली 


४५१.५२ 


३५४.०८ 


९७.४४ 


(90.193 


Yo 


सांगली 


डॉ पतंगराव कदम सोनहिरा 

सहकारी साखर कारखाना 

लि.वांगी, ता. कडेगाव, जि. 
सांगली 


३२९.६० 


२५५.६७ 


७३.९३ 


५३.६७ 


४१ 


arrest 


माहनराव शिदे सहकारी 
साखर कारखाना 
लिप्रमोहननगर ता. fra, 
जि. सांगली 


२९९.२२ 


२५८.८२ 


४०.४० 


२९.३३ 


४२ 


सांगली 


विश्वासराव नाईक सहकारी 
साखर कारखाना लि. 

यडावंतनगर- चिखली, ता. 
शिराळा, जि. सांगली 


३०५.०७ 


२२३६.६४ 


६८.४२ 


४९.६८ 


83 


सांगली 


क्रांतीअग्रणी डॉ. जी.डी.ळाड 
सहकारी साखर कारखाना 
लि.कुंडल, ता. पलुस, जि. 
सांगली 


404.38 


३९१.९८ 


११३.३६ 


८२.२९ 


o8 


arrest 


राजारामबापू पाटील 
सहकारी साखर कारखाना 
लि. युनिट १साखराळे, 
ता.वाळवा, जि. सांगळी 


308.00 


288.4 


८४.४२ 


६१.२९ 


४५ 


सांगली 


राजारामबापू पाटील 
सहकारी साखर कारखाना 
लि. युनिट -२, वाटेगांव ता. 

वाळवा जि. सांगली 


३१२.७४ 


२४८.०६ 


६४.६८ 


४६.९५ 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


४६ 


सांगली 


राजारामबापू पाटील 
सहकारी साखर कारखाना 
लि. युनिट -३, कारंदवाडी 
ता. शिराळा जि. सांगली 


२३९.६९ 


२१२.०९ 


२७.६० 


२०.०४ 


rl) 


सांगली 


राजारामबापू पाटील 
सहकारी साखर कारखाना 
लि. युनिट ४तिप्पेहळी-जत, 

ता. जत, जि. सांगली 


१६२.७८ 


१२६.५३ 


३६.२५ 


२६.३१ 


BC 


नांदेड 


भाऊराव चव्हाण सहकारी 

साखर कारखाना fey. | 4 

देगांव , ता. अर्धापूर , जि. 
नांदेड 


380.08 


RES 8 


७८.०० 


५६.६२ 


४९ 


नांदेड 


भाऊराव चव्हाण सहकारी 


साखर कारखाना लि. यु२म. 


डोंगरकडा , ता. कळमनुरी, 
जि. हिंगोली 


942.48 


939.88 


२१.१० 


१५.३२ 


षु fe) 


नांदेड 


भाऊराव चव्हाण सहकारी 
साखर कारखाना 
लि.वाघलवाडा युनिट - 3 
ता. उमरी जि. नांदेड 


402.23 


७९.६२ 


२२.६१ 


१६.४१ 


षु q 


नांदेड 


भाऊराव चव्हाण सहकारी 
साखर कारखाना लि. 
हडसणी युनिट -४ ता. 
हदगांव जि. नांदेड 


१७६.२० 


938.88 


३६.२६ 


२६.३२ 


५२ 


हिंगोली 


पुर्णा ससाका लि. युनिट -१ 
(बाराशिव हनुमान ससाका) 
जि. हिंगोली 


283.04 


९१.४० 


१५१.६५ 


११०.०९ 


43 


हिंगोली 


पुर्णा ससाका लि. युनिट -२ 
(बाराशिव हनुमान ससाका) 
जि. हिंगोली 


१४४.८७ 


५१.४७ 


९३.४० 


६७.८० 


षु 8 


लातूर 


विलास सहकारी साखर 
कारखाना म. यु-१ 
निवळी, ता. व जि. लातूर 


२७५.५३ 


२१३.७२ 


६१.८१ 


४४.८७ 


44 


लातूर 


विकासरत्न विलासराव 
देशमुख मांजरा सहकारी 
साखर कारखाना लि. 
विलावर्षगर, ता. व जि. 
लातूर 


२७५.९० 


१९९.१४ 


७६.७६ 


षु षु .(9 २ 


५६ 


लातूर 


विलास सहकारी साखर 
कारखाना म. यु-२ 
तोंडार , ता.उदगीर जि. 
लातूर शा. नि. ५.९.२०१५ 
षु वर्षे 


२७४.५२३ 


२२२३.४८ 


४१.०५ 


२९.८० 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


षु (9 


लातूर 


रेणा सहकारी साखर 
कारखाना म. 

दिलीपनगर- निवाडा, 

ता.रेणापूर, जि.लातूर 


२०६.५२ 


१६०.१९ 


४६.३३ 


33.83 


षु (6 


पुणे 


माळेगाव सहकारी साखर 
कारखाना लि. माळेगाव (बु) 
शिवनगर, ता. बारामती, जि. 
पुणे 


४७४.५६ 


३७०.६३ 


१०३.९३ 


७५.४५ 


oS 


पुणे 


सोमेश्वर सहकारी साखर 
कारखाना लि. 
सोमेश्वर नगर, ता.बारामती, 
जि. पुणे 


३९७.६४ 


३०८.४९ 


८९.१५ 


६४.७२ 


६०0 


पुणे 


श्री विघ्नहर सहकारी साखर 
कारखाना लि., 
निवृत्तीनगर, पो- शिरोली बु., 
ता. जुन्नर, जि. पुणे 


५९३.०० 


४५९.९८ 


१३३.०२ 


९६.५६ 


६१ 


कर्मयोगी हांकरराव पाटील 

सहकारी साखर कारखाना 

लि.बिजवडी, ता.इंदापूर, 
जि.पुणे (पांढरी साखर) ४ वर्षे 


२८०.८६ 


२१८.५५ 


६२.३१ 


84.23 


& 


पुणे 


कर्मयोगी हांकरराव पाटील 

सहकारी साखर कारखाना 

लि.बिजवडी, ता.इंदापूर, 

जि.पुणे (पांढरी साखर) ४ 
वर्षे 


७९.४९ 


७४.१९ 


4.30 


३.८५ 


&3 


पुणे 


रावसाहेब पवार घोडगंगा 

सहकारी साखर कारखाना 

लि., रावासाहेबनगर, ता. 
शिरुर, जि. पुणे 


२९५.८७ 


२०१.८६ 


९४.०१ 


६८.२४ 


६४ 


पुणे 


संत तुकाराम सहकारी 
साखर कारखाना लि. 
कासारसाई, दारूम्ब्रे, ता. 
मुळशी, जि. पुणे 


२९४.८५ 


२२८.७२ 


६६.१३ 


४८.०१ 


द्द 


पुणे 


भिमाशंकर सहकारी साखर 
कारखाना लि., पुणे 


४२२.५९ 


३१४.०८ 


१०८.५१ 


७८.७७ 


&& 


छत्रपती सहकारी साखर 
कारखाना लि., 
इंदापूर, ता.इंदापूर, जि.पुणे 


३५०.३६ 


२८७.८९ 


६२.४७ 


४५.३५ 


६७ 


पुणे 


निरा भिमा सहकारी साखर 
कारखाना लि. 
शाहाजीनगर, ता. इंदापूर, 
जि.पुणे 


१००.२२ 


७३.९६ 


२६.२६ 


१९.०६ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


GC 


सातारा 


लोकनेते बाळासाहेब देसाई 
ससाका लि. दौलळतनगर ता. 
पाटण जि. सातारा 


१७४.५६ 


938.93 


30.83 


२२.०९ 


&S 


सातारा 


सह्याद्री सहकारी साखर 
कारखाना लि. 
यशवंतनगर, ता. कराड, 
जि.सातारा 


७००.६१ 


५४७.२१ 


943.80 


999.3% 


(90 


सातारा 


श्रीराम जवाहर शोतकरी 
सहकारी साखर कारखाना 
लि. फलटण जि. सातारा 


२१५.५१ 


१६८.२३२ 


४७.१८ 


३४.२५ 


७१ 


सातारा 


अजिक्यतारा सहकारी साखर 
कारखाना लि. शाहूनगर 
शेंद्रे, ता वजि सातारा 
(पांढरी साखर) शा. नि. 
३०.७.२०१५ 


३०५.०४ 


२२२.१८ 


७२.८६ 


८२.८९ 


७२ 


सातारा 


अजिक्यतारा सहकारी साखर 
कारखाना लि. शाहूनगर 
शेंद्रे, ता वजि सातारा 
(कच्ची साखर) झा. नि. 
२१.४.२०१६ - ५वर्षे 


८३.६७ 


७२.८८ 


१०.७९ 


७.८३ 


(93 


सातारा 


यशवंतराव मोहिते कृष्णा 
सहकारी साखर कारखाना 
लि. रेठरे बु, ता कराड, जि. 
सातारा 


५५०.३६ 


४२९.८६ 


१२०.५० 


८७.४७ 


Os 


सातारा 


किसनवीर सहकारी साखर 
कारखाना लि. भुंईज ता. वाई 
जि. सातारा (आय.डी.बी. 
आय. बँक) 


१७९.२६ 


१२२.७२ 


५६.५४ 


४१.०४ 


(94 


सातारा 


किसनवीर सहकारी साखर 
कारखाना लि. भुंईज ता. वाई 
जि. सातारा ( बँक ऑफ 
इंडिया) 


१७१.०५ 


७३.६० 


९७.४५ 


७०.७४ 


७६ 


सोलापूर 


विठ्ठलराव शिदे सहकारी 
साखर कारखाना 
लि.गंगामाईनगर- पिंपळनेर, 
ता.माढा, जि. सोलापूर 


३६९.४५ 


२९७.४१ 


(9२.०४ 


42.30 


७७ 


सोलापूर 


पांडुरंग सहकारी साखर 
कारखाना लि. श्रीपूर, ता. 
माळशिरस, जि. सोलापूर 


३३२.०७ 


२५२.३५ 


७९.७२ 


५७.८७ 


७८ 


सोलापूर 


सिध्देश्वर ससाका लि. जि. 
सोलापूर 


२१०.८१ 


१४६.१६ 


६७.६५ 


४६.९३ 


७९ 


सोलापूर 


स. शि वसंतराव काळे, 
ससाका लि. चंद्रभागानगर 
ता. पंढरपूर जि. सोलापूर 


१०३.१४ 


(७५.६७ 


२७.४७ 


१९.९४ 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


(पांढरी साखर) 


सोलापूर 


स. शि वसंतराव काळे, 
ससाका लि. चंद्रभागानगर 
ता. पंढरपूर जि. सोलापूर 

(edt साखर) 


२४.७१ 


१७.८९ 


६.८२ 


४.९५ 


८१ 


सोलापूर 


विठ्ठल सहकारी साखर 
कारखाना लि.गुरसाळे , 
ता.पंढरपूर , जि. सोलापूर 


२१२.७९ 


१५६.११ 


५६.६८ 


४१.१५ 


८२ 


सोलापूर 


मकाई सहकारी साखर 
कारखाना लि.भिलारवाडी , 
ता.करमाळा , जि. सोलापूर 


५९.६४ 


४३.७५ 


१५.८९ 


99.43 


८३ 


सोलापूर 


सहकार महर्षी AHA 
मोहितेपाटील सहकारी 
साखर कारखाना 
लि.अकलुज ता. माळशिरस 
जि. सोलापूर 


२४४.८० 


१७९.६० 


६५.२० 


99.33 


C8 


उस्मानाबाद 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

ससाका लि. अरविंदनगर 
ता. जि.उस्मानाबाद (कच्ची 
साखर) दि.२१.०४.२०१६ 


७१.६६ 


६५.३७ 


४.५७ 


राज्याची एकूण मागणी 


A 
A 


६४८.३५ 


१७३४२.३५ 


५३०६.०० 


३८५१.७६ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


